मागणी क्र.ए-४ (कार्यक्रम/दत्तमत) 

प्रधान लेखाशिर्ष “2042, सचिवालय- 
सर्वसाधारण सेवा” व “२०७०, इतर प्रशासनिक 
सेवा” सन २०२३-२४ मधील तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२४/२०२४/अर्थसं 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-४ “२०५२,सचिवालय-सर्वसाधारण 
सेवा” व “२०७०, इतर प्रशासनिक सेवा” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदी मधून 
पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२०५२, सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा” मधील ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प राबविण्याकरिता तरतूद (कार्यक्रम/दत्तमत) २०५२५०७२ - १७, संगणक खर्च मधील बचत एकूण 
रू.२०००.०० लाख (अक्षरी रूपये वीस कोटी फक्त) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या कल्याण भवनाच्या इमारत बांधकामासाठी सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम/दत्तमत) २०७००८९१ - ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र - २ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०७/व्यय-४, दि.२८.०३.२०२४ व दिनांक 
३०.०३.२०२४ च्या मान्यतेअन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन 
विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र. २०२४०३३०१८२२५८५००७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: CN SEMA BABAN 0000005 
JADHAY उक, 
Date: 2024.03.30 18:33:45 +05'30' 
(सी.ब.जाधव) 

सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

प्रधान सचिव (मा.व.तं.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (साविस व वि.चौ.अ.-२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


०७८ ww A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२४/२०२४/अर्थसं 


९. सह सचिव/उस सचिव (मावतं, आरक्षण-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्या.- (मावतं, आरक्षण-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 
शासन निणंय क्रमांक : ATT २०२४/प्र.क्र.२४/२०२४/कार्या.-अथेसं, दिनांक ३० मार्च, २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिष : २०५२-सचिवाळयीन-सवेसाधारण सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


(रू.लाखात) 
अ. योजनेचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष / उप लेखाशिर्ष | सन २०२३-२४ चे पुर्नविनियाजनाची | पुर्नविनिये शेरा 
क्र अर्थसंकल्पिय अंदाज रक्‍कम (-) नंतरची होणारी 
किंवा पुरक विनियोजन रक्‍कम 


२०५२, स र 1 १८५००.०० 
सेवा- ०९०, सचिवालय, (००) (१६) ५१.३५ 
-गव्हर्नन्स प्रकल्प = 
५७3514. त्व ड्‌ य धळ राबविण्याकरिता cree सन २०२३-२४ या वर्षातील उर्वरित कालावधीत सदर 
तूर तरतूद ( ) (ROAR ववर - १८४४८.६५ . योजनेअंतर्गत खर्च होणार नसल्याने संभाव्य बचत. 
(कार्यक्रम) १७, संगणक खर्च 


एकूण १८४४८.६५ २०००.०« १६४४८.६५ 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनवि २०२४/प्र.क्र.९४/२०२४/कार्या-अर्थसं, दिनांक ३० मार्च, २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिर्ष : २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 

(रू.लाखात) 

शिका मुख्य लेखाशिर्ष / उप Says सन २०२३-२४ पुनेविनियाजनाची | पुनविनिये he 

अर्थसंकल्पिय अंदाज नंतरची होणारी 
किंवा पुरक विनियोजन 
| 


२०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, ८००, 
इतर खर्च, (००) (१०) महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या 
** राजपत्रित = संघटनेच्या 


अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या 


waaay कल्याण भवनाच्या इमारत र महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघास भवन इमारतीच्या 
कल्याण भवनाच्या इमारत .त. ही 


Bia बांधकामासाठी सहायक अनुदान बांधकामासाठी आवश्यक जादा तरतूद. 
बांधकामासाठी सहायक 
(कार्यक्रम) (२०७००८९१) - ३५, 


भांडबली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 


अनुदान (कार्यक्रम) 


अनुदान 


'एकूण | ०.०१ | २०००,०० 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA BABAN DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 

JA D HAV MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.30 18:34:02 +05'30" 


